१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, भंडारा 
येथील टप्पा-२ कामाच्या अंदाजपत्रक 
व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.४६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/भंडारास्त्रीरु१००खाटाउर्वबांध/१०६१८-१९/२१, दिनांक २४.०६.२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१६/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-३ 
दि.१७.०७.२०१७ 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १४.११.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


२. उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे “१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, भंडारा येथील टप्पा-२ बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- 
एच- ८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी 
बांधकामे (हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१०३२०२), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 
त्या ऐवजी 

“१०० खाटांचे BM रुग्णालय, भंडारा येथील टप्पा-२ बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- 
८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा, विषम चिकित्सा ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (०१) इमारती, (०१)(०१) मोठी 
बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खर्च भागविण्यात 
येईल.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.४६/आरोग्य 3 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१५१२५१४०६९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


MAROT! ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


MAROT] fis. 
ATRAM Dat: 2023.05.18 119759 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, भंडारा. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. भंडारा. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


